मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या वृत्तातील 
५९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये मुदतवाढ 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२४/प्र.क. २३/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-१४ मार्च, २०२४. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक - एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२९/फ-२, 
दि. ११.१०.२०२३. 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१२ (२३-२४)/२४२, दि.२६.०२.२०२४. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

"मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे चिखलदरा, जालना, पाल, शहापूर व चंद्रपूर येथील इतर 
कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२) व वनक्षेत्रपालासहित वन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२१४५ ०४८२) या 
योजनेत्तर योजनेतील ५९ पदांना सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत " शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ अन्वये 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय, क्र. एफडीएम-२०१४/प्र.क्र.६२/फ-२, दि.०४.१२.२०१४ अन्वये 
चंद्रपूर वनप्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढ करुन त्यास राज्य वन अकादमीचा दर्जा तसेच सदर संस्थेस वन 
विभागाची वन्यजीव व्यवस्थापन व उत्पादन व वानिकी या करिता शिखर संस्था म्हणून मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश आहे. सदर ५९ पदांना अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ 
येथील शासन निर्णय दि.२१.०२.२०२४ च्या अधिन राहून दि. 09.03.2028 ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या पदांवर होणारा खर्च हा “प्रधान शिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) उपप्रधानशिर्ष 
१०९-विस्तार व प्रशिक्षण (00)(09) इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२)” “प्रधानशिर्ष -२४१५ कृषि 
विषयक संशोधन a शिक्षण (योजनेत्तर) उपप्रधानशिर्ष २७७-शिक्षण (००)(०१)वनक्षेत्रपालांसहित 
वनअधिकाऱयांचे प्रशिक्षण (२४१५-०४८२)” या अर्थसंकल्पिय शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२४- 
२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२४/प्र.क. 23/H-2 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१३२११६७९१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA PRAMOD MULE 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2a213e61027be02368b2655e124509e72fb3a334568af8 
13992b1c4e97e1 387, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CF29F03589BBCO2EDE91053BB5AEF9A7F21612D 
23D0578DB9118FC7E32141805, cn=PRADNYA PRAMOD MULE 


(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिलिपी :- 


Ee) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर /पुणे. 
मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा/जालना/चंद्रपूर/शाहापूर, जि ठाणे. 
संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाळ, जि. जळगाव. 
९) महालेखापाल-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
qo) वित्त विभाग, व्यय १०, अर्थसं-४, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ ब-१, फ-४/फ-७/फ-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/अमरावती/जालना/चंद्रपूर/ठाणे/जळगाव्र. 
१३) निवडनस्ती फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग.मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


3 
8 


4 


mm 


S 
QS RG se ae दळत डा ता 


८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एफडीएम २०२४/प्र.क. 23/H-2 


शासन निर्णय क्र.एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२, दि.१४.०३.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


मुख्य वनसंरक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची वृत्तनिहाय स्थिती. 


अ.क्र PTR पदनाम 
ae २४०६-वनीकरण व वन्यजीवने (योजनेत्तर) १०९ | विभागीय वन अधिकारी ष्य 
२ विस्तार व प्रशिक्षण (००) (०१) इतर कर्मचारी | सह वनसंरक्षक व्यि 
३ वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ लिपीक २ 
एकूण ४. | 
संचालक, दादासाहेब चौधरी, वन प्रशिक्षण संस्था पाल 
४ २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०९ | स्वयंपाकी fa | 
4 विस्तार व प्रशिक्षण (00) (09) इतर कर्मचारी | सफाईकामगार २ 
६ वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ खलासी ome 
एकूण ४ | 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
७ २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०९ | सहा.वैद्यकीय अधिकारी Kae | 
८ विस्तार व प्रशिक्षण (००)(०१) इतर कर्मचारी | मिश्रक १ | 
९ वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ सफाईकामगार २ 
१० कक्ष नौकर नि 
११ | ट्रक स्वच्छक fa | 
१२ चपराझी २ 
एकुण ८ 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे 
१३ | २४१५- कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | मुख्य वनसंरक्षक १ | 
१४ (योजनेत्तर) २७७ शिक्षण (००) (०१) | अधिक्षक विवि 
१५ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे प्रशिक्षण | मुख्य लेखापाल वित 
१६ | २४१५ ०४८२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) fa | 
१७ वाहन चालक धि 
१८ शिपाई २ 
एकुण ७ | 
संचालक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा 
१९ | २४१५८-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक/(प्राचार्य) जां 
२० (योजनेत्तर) २७७ शिक्षण (०० (०१) | सह.निर्देडाक (सवस) २ 
२१ वनक्षेत्रपालासहित वन अधिकाऱ्याचे प्रशिक्षण | सहा.संचालळक (शिक्षण) १ | 
२२ २४१५ ०४८२ सह.अभिरक्षक (वनपाल) ae | 
23 भांडारपाल fae |] 
२४ वीजतंत्री १ | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२४/प्र.क. 23/H-2 


२५ वाहन चालक २ 
२६ मिश्रक a 
२७ सहा.भेषक अधिकारी a 
२८ टंकलेखक २ 
२९ स्वयंपाकी fe | 
३० चौकीदार pa | 
39 सफाईकामगार २ 
३२ कक्ष नौकर [= oe 
३२ माळी १ | 
३४ नाईक fa | 
३५ शिपाई २ 
एकुण २२ 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, जालना 
३६ | २४१८-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक fa | 
३७ (योजनेत्त) २७७ शिक्षण (०० (09) | सहा.संचालक १ | 
३८ । वनक्षेत्पालासहित वनअधिकाऱ्याचे प्रशिक्षण । लिपीक fa | 
३९ २४१५ ०४८२ शिपाई २ 
४० जिपचालक fa | 
एकुण ६ 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
४१ २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक १ | 
४२ (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | ग्रंथालय परिचर pa | 
४३ वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे प्रशिक्षण | माळी co 
४४ २४१५ ०४८२ सहा.अभिरक्षक १ | 
एकुण ४. | 

संचालक, दादासाहेब चौधरी, वनप्रशिक्षण, वनप्रशिक्षण संस्था, पाल 
४५ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक (त. | 
४६ | (योजनेत्त) २७७ शिक्षण (०० (०१) | मुख्य लेखापाल fa | 
४७ । वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे प्रशिक्षण | विजतंत्री ae 
४८ २४१५ ०४८२ शिपाई fa | 
एकुण ४. | 
एकुण पदे ४--४--८--७५-२२३-६३-४--४ ५९ 
PRADNYA ee 
PRAMOD MULE se नेत कली 


2024.03.14 13:31:07 +05'30 


(प्रज्ञा मुळे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


